कार्यकारी संचालक, विदर्भ पाटबंधारे विकास 
महामंडळ, नागपूर यांच्या कार्यालयातील नियत 
अस्थायी आस्थापनेवरील पदांना दिनांक ०१.०९.२०२२ 
ते २८.०२.२०२३ पर्यंत मुदतवाढ देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
जलसंपदा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : मुदतवाढ २०२२/प्र.क्र.३०८/मो.प्र.२ 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. 
दिनांक : ०७ ऑक्टोबर, २०२२. 


पहावे : १. शासन निर्णय, पाटबंधारे विभाग, मंत्रालय, मुंबई क्र.आढावा १००२/(३३५/२००२)आ(प्रशि), 
दि.०६/०२/२००३. 
२. शासन निर्णय क्रमांक - मुदतवाढ २०२१/प्र.क्र.६१/मोप्र-२, दिनांक ११.०३.२०२२. 
३. विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळ, नागपूर यांचे पत्र क्रमांक ५४६६/विपाविम/काआ-३(१/ 
महामंडळ १० पदे/ मुदतवाढ/२०२२, दिनांक १८.०७.२०२२. 
४. वित्त विभागाचा शासन निर्णय क्र पदनि २०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दि.१८.०८.२०२२. 


प्रस्तावना :- 

संदर्भ क्र.१ येथीळ शासन निर्णयान्वये जलसंपदा विभागाच्या अधिपत्याखालील क्षेत्रिय 
आस्थापनेचा आढावा व आकृतीबंध निश्चित करण्यात sso आहे. कार्यकारी संचालक, विदर्भ 
पाटबंधारे विकास महामंडळ, नागपूर यांच्या कार्यालयातील नियत अस्थायी आस्थापनेवरील १० पदांना 
दिनांक ३१.०८.२०२२ पर्यंत संदर्भ क्र.२ च्या शासन निर्णयान्वये मुदतवाढ देण्यात आली आहे. सर्व 
प्रशासकीय विभागांना त्यांच्या आकृतिबंधात समाविष्ट असलेल्या तसेच यापूर्वी आढावा मंजूर 
केल्यानंतर निर्माण करण्यात आलेल्या परंतु त्यांचा समावेश आकृतीबंधात करण्यात आलेला नाही अशा 
अस्तित्वात असलेल्या सर्व अस्थायी पदांना संदर्भ क्र.४ येथील शासन निर्णयांन्वये मुदतवाढ देण्याचे 
अधिकार देण्यात आले आहे. 


शासन निर्णय :- 

आता संदर्भीय क्र.३ अन्वये कार्यकारी संचालक, विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळ, नागपूर यांनी 
प्रस्तावित केल्यानुसार सोबतच्या परिशिष्ट- अ मधील नियत अस्थायी आस्थापनेवरील १० पदांना 
दिनांक ०१.०९.२०२२ ते दि. २८.०२.२०२३ पर्यंत चाळू ठेवण्यास खालील अटींचे अधिन राहून मुदतवाढ 
देण्यात येत आहे. 


) उपरोक्त सर्व पदे विभागाने प्रस्तावित केलेल्या कालावधीत कार्यरत असतील. 

) रुपांतरीत अस्थायी आस्थापनेवरील पदे कर्मचारी कार्यरत असे पर्यंत चाळू राहतील. 
३) सदर पदे आकृती बंधानुसार मंजूर असतील. 
) 

) 


उपरोक्त सर्व पदे व्यपगत झालेली नसतील. 

यानंतर शासनास सादर करण्यात येणारे विहित प्रपत्र प्रमाणपत्र त्या त्या कालावधीच्या 
दिनांकासहीत प्रस्ताव विहित प्रपत्र, प्रमाणपत्रासह, रुपांतरीत अस्थायी आस्थापनेवरील पदांचे 
नावे व सेवानिवृत्तीच्या दिनांकसह सादर करण्यात यावेत. 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदतवाढ २०२२/प्र.क्र.३०८/मो.प्र.२ 


यावर होणारा खर्च “ मागणी क्रमांक आय-५, मुख्य HUBS ४७०१ मोठे व मध्यम पाटबंधारे 
यावरील भांडवली खर्च, Co, सर्वसाधारण, १९०, सार्वजनिक क्षेत्रातील व इतर उपक्रमांना कर्जे, (०४) 
विविध पाटबंधारे विकास महामंडळाना भागभांडवली अंशदान (वेतन), (०४)(०२) विदर्भ पाटबंधारे विकास 
महामंडळास भागभांडवली अंशदान (अनिवार्य(संगणक संकेतांक (४७०१ आय १७१) (दत्तमत)” या 
लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकावा व त्याखालील मंजूर अनुदानातून भागवावा. 
हे आदेश वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र. पदनि २०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., 
दिनांक १८.०८.२०२२ यानुसार विभागास दिलेल्या प्राधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


सदर शासन निर्णय, महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२२१०१७११५३४३०२२७ असा आहे. हा 
आदेशा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने. 


Abhay KeSHA OLA वळ 
Dep: 


ल 
artment, postalCode=40003. Sh 


Yedsikar याच्या 
(अभय येडसीकर) 
सहपत्र : परिशिष्ट - “अ कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रत : सहपत्रासह 

१. महालेखापाल -१/ २ (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र राज्य, मुंबई / नागपूर. 

२. महालेखापाल - १/ २ (लेखा परीक्षा ) महाराष्ट्र राज्य, मुंबई / नागपूर. 

३. वित्त विभाग /(व्यय-१२), मंत्रालय, मुंबई. 

४. कार्यकारी संचालक, विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळ, नागपूर यांना कळविण्यात येते की, 
प्रस्तुत शासन निर्णयान्वये मंजुरी दिलेल्या अधिकारी/कर्मचारी यांच्या व्यतिरिक्त इतर 
अधिकारी/कर्मचारी यांची वेतन व देयके अदा केल्यास तसेच या शासन निर्णयान्वये दिलेल्या 
मंजूरीचा प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष चुकीचा अर्थ लावून अन्य अधिकारी/कर्मचारी यांची वेतन देयके अदा 
केल्यास त्याची संपूर्ण जबाबदारी आहरण व संवितरण अधिकाऱ्यांवर राहील. त्याचप्रमाणे 
अस्थायी पदांना मुदतवाढ देत असताना, वित्त विभागाने वेळोवेळी निर्गमित केलेल्या शासन 
निर्णयातील सूचना/अटींची पूर्तता होत असल्याबाबत खातरजमा करण्याबाबतची जबाबदारी 
आहरण व संवितरण अधिकाऱ्यांवर राहील. 


५. मोप्र-२ संग्रहार्थ. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदतवाढ २०२२/प्र.क्र.३०८/मो.प्र.२ 


परिशिष्ट -अ 


शासन निर्णय : मुदतवाढ २०२२/प्र.क्र.३०८/मो.प्र.२, दिनांक ०७.१०.२०२२. 
नियत अस्थायी आस्थापनेवरील १० पदे (दिनांक ०१.०९.२०२२ ते २८.०२.२०२३) 


अ.क्र कार्यालयाचे नाव पदनाम पदसंख्या 
। कार्यकारी संचालक, le कार्यकारी संचालक me 
विदर्भ पाटबंधारे विकास 
महामंडळ, नागपूर २ | मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी Bes 
३ | अधीक्षक अभियंता शिन 
४ । सहायक संचालक (वित्त) शिंक 
५ | लेखा अधिकारी (महावित्त व लेखा सेवा) 3 
६ | सहायक लेखा अधिकारी ३ 
एकूण पदे a 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


